सन २०२३-२४ या शौक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळाचे पॅरामेडिकळ गटातील प्रमाणपत्र 
अभ्यासक्रमाच्या नवीन/ अधिकच्या तुकड्यांना 
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४५/उद्योजकता, 
मंत्रालय मुख्य इमारत (खोली क्र.२०४), २ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा: 

१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीओसी-२०१२/ ५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३ 

२) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि. २० जानेवारी, २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेला महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, २०२१ 

३) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग अधिसूचना क्र.व्हिओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/ कौशल्य-२, दि. २५ जानेवारी, २०२२ 

४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र जा.क्र. 
मरोकौविमं / का-१/ मान्यता विभाग/२०२१-२२/ १५१, दि.३१ जानेवारी, २०२२ 

५) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/कौशल्य-२, दि.१६ फेब्रुवारी, २०२२ 

६) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.का. 
क्र.०१/ मान्यता/२०२२/४१, दि.३० जानेवारी, २०२३ व पत्र क्र.का. क्र.०१/ मान्यता/ 
२०२२/३८५, दि.१७ एप्रिल, 2023 

७) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.बैठक/ 
का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१ मार्च, २०२३ 


प्रस्तावना: 


औद्योगिकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल या बाबींचा विचार 
करता अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यासाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी 
(अँड-ऑन कोर्सेस) कमी कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन अशा विद्यार्थ्यांना 
रोजगार व स्वयंरोजगारास चालना (Employability) मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असणा-या 
व्यवसाय शिक्षणाची गरज भागविण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखाली सन १९८६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण मंडळाची ( सध्याचे नाव महाराष्ट्र 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४५/उद्योजकता, 


राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ ) स्थापना झाली. या मंडळामार्फत रोजगार व 
स्वयंरोजगार या डउदिष्टपूर्तीसाठी व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम चालविण्यांत येतात. 
औद्योगिककरणातीळल वाढ,बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल इत्यादींमुळे मंडळाच्या 
अभ्यासक्रमांत काळानुरुप सुधारणा तसेच वाढ करुन सद्यस्थितीत मंडळामार्फत विविध गटातील ६ 
महिने,१ वर्ष व २ वर्ष कालावधीचे अंशकालीन व पूर्णवेळ स्वरुपाचे असे अभ्यासक्रम राबविण्यांत येत 
आहेत.सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी इच्छुक खाजगी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 


त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या खाजगी संस्थांकडून प्राप्त अर्जाची संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत तपासणी व निरीक्षण करून मंडळाकडे पात्र 
संस्थेची शिफारस केली आहे. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेकडून प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावांची तपासणी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत 
करून पात्र संस्थांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदर्भाधीन क्र.६ येथील पत्रान्वये सादर करण्यात 
आली आहेत. त्यानुसार सन २०२३-२४ पासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळाचे पॅरामेडिकळ गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या नवीन संस्था /अधिकच्या 
तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविण्यास 
इच्छुक असलेल्या खाजगी शौक्षणिक संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांची छाननी 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत करून, त्यानुसार आवश्‍यक 
मानकांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थेस मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यास मान्यता देण्याबाबतची शिफारस मंडळामार्फत करण्यात आली. त्या संस्थांचा तपशिल 
सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये सोबत जोडण्यात आला असून, सदर संस्थांना सन २०२३-२४ पासून 
मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम नवीन संस्थेत नवीन/ अधिकच्या तुकडयांना 
स्वयंअर्थसहाय्थयित तत्त्वावर सुरु करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अटीव शर्ती: 
१. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविणास मान्यता 
देण्यात आलेल्या संस्थांना शासन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ तसेच, संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संबधित कार्यालये 
यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे बंधंनकारक राहील. 


२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम चाळविणेसाठी 


संस्थांना, ज्या जागेत मान्यता देण्यात आळेली आहे त्याच जागेत विद्यार्थी प्रवेश करण्यात यावेत. तसेच 
त्याच जागेचा मान्यतेबाबत विचार करण्यात येईल, जर जागेत बदल आढळल्यास मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४५/उद्योजकता, 


३. सदर संस्थेस अभ्यासक्रम चालविण्यासाठीची मान्यता ही संस्थेने जागेसंबंधी सादर केलेल्या 
दस्ताऐवजामधील एकूण क्षेत्रफळांचे आणि नकाशा मधील उपलब्ध जागेच्या आधारे देण्यात येत आहे. 
४. सदर संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता fest असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे 
अनुदान अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेशा घेतलेल्या 
विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क चा लाभ अनुज्ञेय 
असणार नाही. 

५. सदर अभ्यासक्रमांना स्वयंअर्थसहाय्थित तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा/वेतन व तद्‌ृअनुषंगीक बाबींची 
जबाबदारी सर्वस्वी संस्थेची राहील. याबाबत शासनाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही . 

६. सदर संस्थेस अर्ज केलेल्या प्राप्त नस्तीमधील/प्रस्तावामधील अभिलेख्यानुसार मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये भविष्यात काही विसंगती/ बेकायदेशीर आढळल्यास संबंधित 
संस्थेतील अभ्यासक्रमांची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि अशा दोषी संस्थांवर कायदेशीर 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

७. *“स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता मिळालेले प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम” SRT सूचना फलक 
संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना फलकावर अभ्यासक्रमांच्या मंजूर 
तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. संस्थेचे नाव मेडीकल/ 
इंजिनिअरींग/ पॉलीटेक्नीक/ आय.टी.आय. अथवा तत्सम नाव देण्यात येऊ नये आणि त्याऐवजी 
संस्थेच्या नावाच्या पुढे कौशल्य विकास संस्था असे नमूद करणे बंधनकारक आहे. संस्थानी अशा प्रकारे 
नावात बदल करून सादर न केल्यास san संस्थांचा मान्यतेसाठी विचार करण्यात येणार नाही. 
संस्थेने पायाभुत सुविधा व इतर बाबीची पुर्तता प्रस्ताव/ अर्ज सादर करतेवेळी त्यामध्ये संस्थेचे जुने नाव 
व सुधारीत नाव असे दोन्ही नावे नमूद करणे बंधनकारक राहील. 

८. यापूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/ व्यशि-४, दि.१६ जानेवारी, २०१३ अन्वये, आवश्‍यक ती अनामत रक्कम रोखीने 
चलनाद्वारे अथवा बँक गॅरटीच्या स्वरुपात भरण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, मंडळाचे पत्र 
क्र.बैठक/का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१.०३.२०२३ नुसार मान्यता देण्यात आल्याप्रमाणे अनामत 
रक्‍कम मंडळाच्या बचत बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने संबंधित मान्यता प्राप्त संस्थेने भरणे आवश्‍यक 
राहील. 

९. मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती 
तुकडी ३० इतकी राहील. 

qo, संस्थेने विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेश केल्यास, किंवा मंजुरी 
पेक्षा ज्यादा प्रवेश केल्यास असे प्रवेश ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. याकरीता संस्थेस “महाराष्ट्र राज्यात 
कृषि, पश्ठु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था 
स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध) अधिनियम, २०१३” लागू राहील. 
११. मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरू न केल्यास अथवा सदर 
अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या Yo टक्के पेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास सदर 
संस्थेची मान्यता आपोआप रद्द होईल. तद्‌नंतर संस्थेस सदर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी मान्यता 
प्रक्रिया नव्याने करणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४५/उद्योजकता, 


१२. महाराष्ट्र राज्य Hered, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 

अभ्यासक्रमात शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) नुसार बदल केल्यास त्याप्रमाणे 

अभ्यासक्रम राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 

१३. पॅरामेडिकल गटातील अभ्यासक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांनी आवश्‍यक 

त्या ठिकाणी वैद्यकिय क्षेत्रातील संबंधित परिषद/मंडळाची मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. 

१४. पॅरामेडिकळलच्या पदविका ( Diploma ) व प्रमाणपत्र ( ७8०98 ) स्तरावरील अभ्यासक्रमात 

प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार हे आरोग्य सहाय्यक म्हणुन काम करण्यास पात्र राहतील. 

१५. पॅरामेडिकलच्या पदविका ( Diploma ) व प्रमाणपत्र Certificate ) स्तरावरील अभ्यासक्रम हे 

वैद्यकिय अभ्यासक्रम नाहीत व उमेदवार कोणत्याही रुग्णास कोणतेही औषधे लिहून देण्यास 

(Prescribe drugs ) पात्र असणार नाहीत. 

१६. पॅरामेडिकलच्या पदविका ( Diploma) व प्रमाणपत्र Certificate ) स्तरावरील अभ्यासक्रम पूर्ण 

केलेले उमेदवारांना “डॉक्टर ( Doctor)” ही उपाधी ( Title लावण्यास मनाई राहील. 

१७. मान्यता दिलेल्या संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केळे आहेत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय 

प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची माहिती संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौड़ाल्य, व्यवसाय शिक्षण व 

प्रशिक्षण मंडळ यांनी शासनास दोन महिन्यात सादर करावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०८२५१५२१४९०३०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकिंत करून काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SHRINIVAS JAGANNATH SHASTRI 
S H R | N | VA S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS 
EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=562¢9a4a27312e1de46dbbd470c2f1a3e466d159bc4 
J AG A N N AT H c9bd7f2f9cc64766abce2, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=C02F 19AC7E7AB3AS0D81 7C95CF483E33229CF 


0CBB03283B175900630F81D2337, cn=SHRINIVAS 
JAGANNATH SHASTRI 


Date: 2023.08.25 15:23:20 +05'30' 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 

१. मा. मंत्री (कौ.रो. उ. व ना.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, 
मुंबई. 

३. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

४. संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

५. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई /पुणे /नाशिक /औरंगाबाद / 
अमरावती /नागपूर (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 
यांच्यामार्फत) 

६. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत ). 

७. संबंधित संस्था. (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ 
यांच्यामार्फत) 

८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४५/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट - पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
विभाग मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन आय.सी.यु. टेक्नीशियन, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने 


नागपूर नागपूर ।ज्ञानपत बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित सुरेटेक स्किल डेव्हलपमेंट इस्टिटूट, 
920/2k, अशोकवार, राष्ट्रीय महामार्ग ७, पोस्ट- रुई, VST, नागपूर- ४१११०८ 
पुणे सांगळी | भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठान संचलित कै.डा. कुसुमताई घाणेकर कौशल्य विकास संस्था जुन्या संस्थेत नवीन 
२ यशवंतनगर शाखा ओम नम: शिवाय, जीवन आश्रम पोलीओ सेंटर, पटवर्धन हायस्कूल शेजारी |अभ्यासक्रम 
राजवाडा चौक, सांगली-४१६४१६,(संस्था कोड- १४०४१५) 


मुंबई आय आय एस डि इटी अंडर द एजिस ऑफ शिवराम सामाजिक विकास संस्था प्लॉट नं के-७, |जुन्या संस्थेत नवीन 
सेक्टर ४, एरोली, नवी मुंबई-४००७०८ (संस्था कोड ०३०६७०) अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन नर्सिंग केअर, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक - २०१२२६ 


मुंबई मुंबई उपनगर |आर्या कॉलेज ऑफ पॅरामेडिकल अँण्ड प्रीस्कुल-टिचर ट्रेनिंग स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिटयुट, |नविन संस्था 
प्रियदर्शनी शैक्षणिक आणि सामाजिक विकास मंडळ, सी.टी.एस.नं. २४०, ओल्ड एम.एच.बी. 
कॉलनी, जनरल अरुणकुमार वैद्य ग्राउंड च्या समोर, गोराई रोड, बोरीवली (प.), मुंबई पि न 
४०००९१. 


सहारा सोशल फाऊंडेडन संचलित सहारा कौडल्य विकास संस्था, भोसरी, ३३०, सेक्टर नं. ।जुन्या संस्थेत नवीन 
२,समर्थ कॉलनी, इंद्रायणी नगर भोसरी, पुणे ४११ ०२६(संस्था कोड १२०७३०) अभ्यासक्रम 


कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४५/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट - पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) ; 
अ.क्र विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
री औरंगाबाद जालना ।|जनधारा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, संचलित भोजने अंडव्हान्स पॅरामेडीकल इन्स्टिटयूट, ।नविन संस्था 
ता. अंबड, जि. जालना 
मुंबई रत्नागिरी [RTs एज्युकेशन सोसायटी संचलित रिगल Hier विकास संस्था, शृंगारतळी, गुहागर, संस्था 
ठ विजापूर हायवे, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी 


ळ, कालावधी - एक 
ट्राससेंडर सर्व्हिसेस प्रा. ळिमिटेड संचलित आयट्रान्सफॉर्म पॅरामेडिक सेटर, रिलायन्स 
हॉस्पीटल, बेलापूर, कोपरखैरने, नवी मुंबई ४००७१० 
व्हिजन हेल्थ केअर एज्युकेशन फाऊंडेशन संचलित व्हिजन पॅरामेडिकल कौडल्य विकास 
संस्था, IST व २रा मजला,१७३/ २बी /२/१,बस डेपोसमोर, भेकराईनगर ता.हवेली जि.पुणे- 
४१२३०८ 
टेक महींद्रा फाऊंडेशन स्मार्ट अकेडेमी हेल्थकेअर संचलित टेक महींद्रा फाऊंडेशन स्मार्ट 
अकॅडेमी फॉर हेल्थकेअर बिल्डींग बी-२, ५वा मजला,उस्बेरीया बेल्फेअर सेंटर अ.क्र ९३/९२ 
/२--३ मुंढवा रोड, पुणे ४११ ०३६ (संस्था कोड - १२०७३२) 


पुणे सांगळी ।लोक विकास शिक्षण संस्था संचलित श्रीयश इन्स्टिटयूट व पॅरामेडीकल कॉलेज व कौशल्य 
४ विकास संस्था कृष्णमालती सर्वे नं.३१/१/२ प्लॉट नं.१८ पोलीस कॉलनी ग्रीनपार्क जवळ 
कुपवाड मिरज. जि सांगली पिन कोड नं - ४१६४१५ 


जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४५/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट - परामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) , 
अ.क्र विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


नागपूर नागपूर ।व्हि एस पि एम ASAT SIM हायर एज्यूकेशन संचलित लता मंगेशकर हॉस्पिटल अन्ड 
षु इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅरामेडीकल सायन्स स्कील डेव्हलपमेंट डिगडोह हिंगणा रोड नागपूर- 
४४००१६ 


: औरंगाबाद | औरंगाबाद [sda चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित आनंद कौशल्य विकास संस्था, आनंद हॉस्पिटल फुलेवाडी |।नविन संस्था 
रोड ता. वैजापुर, जि. औरंगाबाद ४२३७०१ 


नागपूर गोंदिया श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था संचलित श्री. छत्रपती शिवाजी ।जुन्या संस्थेत नवीन 
9 महाराज कौशल्य विकास संस्था, मु. रिसामा, पो. आमगांव, ता. आमगांव, जि. गोंदिया (संस्था |अभ्यासक्रम ०२ 
कोड ३३०३१७) 
नागपूर नागपूर ।ज्ञानपत बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित सुरेटेक स्किल डेव्हलपमेंट इस्टिटूट, 
८ 920/2k, अशोकवार, राष्ट्रीय महामार्ग ७, पोस्ट- रुई, VST, नागपूर- ४१११०८ (अ | q 
नाशिक नाशिक भाऊ एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी संचलित साई पॅरामेडीकल कौलेज कौडल्य जुन्या संस्थेत नवीन 
९ विकास संस्था, कुलस्वामीनी कॉलनी, गणेश नगर, कळवण जि. नाशिक, पिन कोड-४२३५०१, |अभ्यासक्रम सुरु करणे अ | १ 
(संस्था कोड-०७०३४६) 


नाशिक धुळे विद्यासागर फौंडेशन अँण्ड रिसर्च सेंटर संचलित विद्यासागर टेक्नीकल इन्स्टिटयुट जुन्या संस्थेत नविन 
(व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर) २३,सुगंधशिखर, शिवपार्वती कॉलनी, महाजन हायस्कूलच्या पुढे, डॉ अभ्यासक्रम सुरु करणे 
a ० जा - 
देवरे हॉस्पीटळ जवळ व बालाजी स्विट च्या मागीलबाजुस देवपुर धुळे, ४२४००५ (संस्था कोड 


०८०२३५) 


कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४५/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट - पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) , 
विभाग मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
य rT आहा AS उ] र त्र 


नाव -सी.सी.इन प ळ, कालावधी - एक वष अभ्यासक्रम सांकेतांक - २०१२३० 


व्हिजन हेल्थ केअर एज्युकेशन फाउंडेशन संचलित व्हिजन परामेडिकल कौशल्य विकास ।|नविन संस्था 
संस्था, १ला व २रा मजला,१७३/ २बी /२/१,बस डेपोसमोर, भेकराईनगर ता.हवेली जि.पुणे- 
४१२३०८ 
नागपूर नागपूर ।ज्ञानपत बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित सुरेटेक स्किल डेव्हलपमेंट इस्टिटूट, 
२ = 920/2k, अशोकवार, राष्ट्रीय महामार्ग ७, पोस्ट- रुई, VST, नागपूर- ४१११०८ pn 


अभ्यासक्रम - २०१२३१ 
नागपुर नागपूर ।आयुष्मानस मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अंड रिसर्च सेंटर संचलित आयुष्मान मेडिकल तुकडी वाढ 
कॉलेज : | आ. | q 
पॅरामेडिकल कॉलेज, कामठी, नागपूर-४४१००२ संस्था कोड-३११०७७ 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन जनरल नर्सिंग अण्ड मिडवायफरी असिस्टंट, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक - २०१२३७ 
गुरुप्रेम हॉस्पिटल संचलित डॉ. काळे पॅरामेडीकल इन्स्टिटयुट अन्ड स्किल डेव्हलपमेंट, यु - 
१, नवरात्री प्रसाद हॉटेल जवळ, सेक्टर - ४, ऐरोली, नवी मुंबई yoo ७०८. pn q 
सांगळी |।भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठान संचलित कै.डॉ. कुसुमताई घाणेकर Hlared विकास संस्था, जुन्या संस्थेत नवीन 
२ यशवंतनगर शाखा ओम नम: शिवाय, जीवन आश्रम पोलीओ सेंटर, पटवर्धन हायस्कूल शेजारी |अभ्यासक्रम po q 
राजवाडा चौक, सांगळी-४१६४१६,(संस्था कोड- १४०४१५) 


कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४५/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु 


असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट - पॅरामेडिकल गट) 


सातारा ।माऊली मल्टीपर्पज चरीटेबल सोसायटी संचलित माऊली कौशल्य विकास संस्था 
मु.पो.विजयनगर, ता.कराड जि.सातारा४१५११४ 
पुणे तेजस्विनी सामाजिक संस्था संचलित तेजस्विनी सामाजिक कौशल्य विकास संस्था,वाघोली 
पुणे - ४१२२०७ 


टेक महींद्रा फाऊंडेडन स्मार्ट AHS हेल्थकेअर संचलित टेक महींद्रा फाऊंडेडान स्मार्ट 
AHS फॉर हेल्थकेअर बिल्डींग बी-२, ५वा मजला,उस्बेरीया बेल्फेअर सेंटर अ.क्र ९३/९२ 
/२--३ मुंढवा रोड, पुणे ४११ ०३६ (संस्था कोड - १२०७३२) 


सातारा ।यठावंत विदयापीठ संचलित श्रीमती प्रेमलाताई चव्हाण कौड़ठाल्य विकास केद्र गट नं. ५६०, 
मु.पो. वाघेरी, ता. कराड, जि. सातारा ४१५ १०५. 


सातारा |शिवाजी शिक्षण संस्थेचे गुरुकृपा कौडल्य विकास संस्था,अहिरे ता खंडाळा जि सातारा ४१२ 
र [किं ८०२ (संस्था कोड - १३०३५४) 
सातारा ।सुमन एज्युकेशन सोसायटी संचलित दिशा कौडाल्य विकास संस्था १२३९, गुरुकृपा 
नि अपार्टमेंट, रविवार पेठ, वाई ता.वाई जि.सातारा 


सांगळी ।ळोकविकास प्रतिष्ठान संचालित सिध्दिविनायक alates विकास संस्था, विटा शिवदर्ठन 
कॉम्प्लेक्स, खानापूर रोड, ता. खानापूर, जि. सांगली-४१५३११ (संस्था कोड १४०३७३) 


औरंगाबाद । औरंगाबाद |आनंद चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित आनंद कौडाल्य विकास संस्था, आनंद हॉस्पिटल फुलेवाडी 
रोड ता. वैजापुर, जि. औरंगाबाद ४२३७०१ 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) , 
विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


नविन संस्था 
नविन संस्था 


जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


नि | “ह. | 
जुन्या संस्थेत नवीन 

अभ्यासक्रम 

जव 7 


जुन्या संस्थेत नवीन 
अभ्यासक्रम 


कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४५/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट - पॅरामेडिकल गट) 


२७] ७ ॥ 7 ERPS TT अनकनव्तन्कत्न्नत्त Te | ०० 
7 संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
नागपूर गोंदिया श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था संचलित श्री. छत्रपती शिवाजी ।अभ्यासक्रमाच्या 
महाराज कौशल्य विकास संस्था, मु. रिसामा, पो. आमगांव, ता. आमगांव, जि. गोंदिया (संस्था |तुकडीत वाढ 
कोड ३३०३१७) 
नागपूर गोंदिया ।मारवाडी बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित बालाजी पॅरामेडिकल व कौशल्य विकास संस्था, ।जुन्या संस्थेत नवीन 
pf hak सिंधी कॉलनी, खैरलांजी रोड, तिरोडा, जि. गोंदिया- ४४१९११ (संस्था कोड 330324) अभ्यासक्रम 


नागपूर गोंदिया |साई शिक्षण संस्था संचलित हर्षे परामेडीकल कोशल्य विकास संस्था आमंगाव, डोये जुन्या संस्थेत नवीन 
१३ वाडयाजवळ, शिशु विहारच्या मागे, गोंदिया रोड, आमगांव, जिल्हा गोंदिया ४४१९०२ (संस्था ।अभ्यासक्रम 
कोड ३३०३२३) 
नागपुर नागपुर  ।आयुष्मानस मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अंड रिसर्च सेंटर संचलित आयुष्मान मेडिकल जुन्या संस्थेत 
vee |e | ae | पॅरामेडिकल कॉलेज, कामठी, नागपूर-४४१००२ संस्था कोड-३११०७७ 
नागपुर नागपुर  ।व्हीएसपीएम अकॅडेमी ऑफ हायर एज्युकेडान संचलित लता मंगेशकर हॉस्पिटल ५वाय एम सी 
षां णि ए कॉम्प्लेक्स महाराजबाग रोड सीताबर्डी नागपूर- ४४००१२ संस्था कोड- ३१११०० 
औरंगाबाद जालना ।परिवर्तन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित परिवर्तन Hated विकास महामंडळ,प्लॉट नं. 
१६ १४ C.T.S No. ९६६७/१२,७. No.880, खोमणे कॉम्प्लेक्स, पोस्ट ऑफिस जवळ, चमन, रेल्वे 
स्टेशन रोड, किंग कॉलेज जवळ जुना जालना- ४३१२०३ 


कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४५/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट - पॅरामेडिकल गट) 


२७] ७ ॥ ome सलत TROTTER Te | ००० 
7 संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
रत्नागिरी शिल्पकार एंटरप्रायझेस संचलित उत्कर्ष AHS ऑफ ग्लोबल करिअर कौडल्य विकास जुन्या संस्थेत नवीन 
संस्था, पहिला मजला, देवरुख एस.टी. स्टॅडसमोर,ता. संगमेश्वर जि.रत्नागिरी संस्था कोड- |अभ्यासक्रम 
०५०१६७ 
नाशिक नाशिक ।|रामकृष्ण सेवाभावी बहुउद्देशिय संस्था संचलित साईसाक्षी पॅरामेडीकल Ws नर्सिंग कॉलेज, संस्था 

कौशल्य विकास संस्था, लोटस प्लाझा, सर्व्हे नं. ९/८ प्लॉट नं. ४५ ते ४९, अंबड लिंक रोड, 
मराले नगर, नाशिक पिन कोड-४२२००८ 


औरंगाबाद जालना ।मागास समाज सेवा मंडळ संचलित एम.एम.आर कौडल्य विकास संस्था मु.पो.नेर मोहाडी रोड |नविन संस्था 
नेर ता.जि.जाळलना, पिन कोड-४३१२०३ 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन हेल्थ सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक - २०१२३८ 


पुणे सातारा ।रुरल स्किल डेव्हलपर्मेट सोसायटीचे सिध्दीविनायक व्होकेशनल ट्रेनिंग सेटर कराड बिरोबा [Gear संस्थेत नवीन 
मंदीर,एसटी स्टॅन्ड जवळ कराड ,जिल्हा सातारा (संस्था कोड १३०३२१) अभ्यासक्रम 


औरंगाबाद जालना = waa शिवाजी महाराज बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचालित मधुसूदन TST कोर्सस 
कौडल्य विकास संस्था, जानकी नगर, मंठा, ता. मंठा, जि. जालना ४३१५०४ 


अमरावती । यवतमाळ  श्री.श्रीसंस्कृती बहुद्देशीय संस्था संचलित मल्टीस्किल टेक्नीकल अँण्ड पॅरामेडीकळ स्किळ  ।नविन संस्था 

डेव्हलपर्मेट इंन्स्टिटयुट, रामदेव बाबा मंदीरा जवळ, चिखलगाव, वणी, ता. वणी, जि. 

यवतमाळ-४४५३०४ 
सोलापुर [Ast इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोळॉजी,संचालीत न्यु ज्ञानदीप कौशल्य विकास संस्था, नातेपुते. |नविन संस्था 

= haat रा. नातेपुते ता. माळशिरस जि. सोलापुर ४१३१०९ po 


कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४५/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट - पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) , 
अ.क्र विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 
पुणे सांगळी ।लोकविकास प्रतिष्ठान संचालित सिध्दिविनायक plated विकास संस्था, विटा शिवदर्शन जुन्या संस्थेत नवीन 
षु कॉम्प्लेक्स, खानापूर रोड, ता. खानापूर, जि. सांगली-४१५३११ (संस्था कोड १४०३७३) अभ्यासक्रम ०२ 
: पुणे कोल्हापूर |नवजीवन शिक्षण संस्था संचालित शाहू व्होकेडानल ट्रेनिंग सेटर, जयसिंगपूर, शिरोळ रोड, १७ | जुन्या संस्थेत नवीन शिका 
७ 
वी गल्ली,ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर (संस्था कोड- १६०२५४) अभ्यासक्रम 
पुणे सांगळी ।|लोक विकास शिक्षण संस्था संचलित saa इन्स्टिटयूट व पेरामेडीकल कॉलेज व कौशल्य ।नविन संस्था 
७ विकास संस्था कृष्णमालती सर्वे नं.३१/१/२ प्लॉट नं.१८ पोलीस कॉलनी ग्रीनपार्क जवळ ०२ 
कुपवाड मिरज. जि सांगली पिन कोड नं - ४१६४१५ 
औरंगाबाद बीड भगवान साई बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित रामलिंग विघ्ने कौशल्य विकास संस्था, मु. |अभ्यासक्रमाच्या 
८ पो. आनंदगाव, ता. शिरुर कासार, जि. बीड ४१३२४९ संस्था कोड २१०४९४ तुकडीत वाढ ०२ 
शि औरंगाबाद बीड लहाणे परिवार चॅरीटेबल ट्रस्ट संचलित विठाई पॅरामेडिकल कौठल्य विकास संस्था डॉ. जुन्या संस्थेत नवीन Le | 
व Oo 
लहाणे फार्म, जिरेवाडी, ता. बीड जि.बीड.- ४३११२२ (संस्था कोड-२१०४३७) अभ्यासक्रम 


तरोडा (बु) जि. नांदेड- ४३१६०५ 


मुंबई ठाणे आय आय एस डि इटी अंडर द एजिस ऑफ शिवराम सामाजिक विकास संस्था प्लॉट नं के-७, |जुन्या संस्थेत नवीन 
सेक्टर ४, एरोली, नवी मुंबई-४००७०८ (संस्था कोड ०३०६७०) अभ्यासक्रम 


वा नाशिक नाशिक आदर्श टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी संचलित स्वामी विवेकानंद व्यवसाय प्रशिक्षण केद्र,  ।नवीन संस्थेत नवीन 
बस स्टॅण्ड जवळ, लासलगांव, ता.निफाड, जि. नाशिक. अभ्यासक्रम 


शि औरंगाबाद नांदेड ।जन आधार सेवा फाऊंडेशन संचालित युनिक सॅनिटरी Hed विकास संस्था, पाठबंधारे नगर |नविन संस्था 
७) 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४५/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु 


असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट - पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
विभाग मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


नाशिक नाशिक भाऊ एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी संचलित साई पॅरामेडीकल कौलेज कौडल्य जुन्या संस्थेत नवीन 
विकास संस्था, कुलस्वामीनी कॉलनी, गणेश नगर, कळवण जि. नाशिक, पिन कोड-४२३५०१, |अभ्यासक्रम 
(संस्था कोड-०७०३४६) 


नाशिक अहमदनगर [Brassil बुउदेशिय संस्था संचलित शिवलक्ष्मी परामेडीकळ कौशल्य विकास संस्था, मु.पो. [Ads संस्थेत नवीन 
कर्जत, ता. कर्जत, जि. अहमदनगर. पिन कोड ४१४४०२ अभ्यासक्रम 


सोनावले गौसिया मंझिल उंब्रज चोरे रोड, ता. कराड, जि. सातारा. पिन कोड- ४१५१०९ अभ्यासक्रम 


नागपूर गोंदिया एम.आर.बहुउद्देशीय विकास संस्था संचलित एम.जी.पॅरामेडीकल व्होकेशनल सेटर चंद्रशेखर ।जुन्या संस्थेत नवीन 
वॉर्ड, मुरी चौकी जि.गोंदिया पिन कोड- ४४१६०१ (संस्था कोड ३३०२७६) अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष 
गुरुप्रेम हॉस्पिटल संचलित डॉ. काळे पॅरामेडीकल इन्स्टिटयुट अन्ड स्किल डेव्हलपमेंट, यु - i 
१, नवरात्री प्रसाद हॉटेल जवळ, सेक्टर - ४, ऐरोली, नवी मुंबई ४०० ७०८. 


सातारा लोकविकास शिक्षण संस्था संचलित स्वराज व्होकेडानल ट्रेनिंग सेंटर, c/o सौ. प्रमिला राज |।नवीन संस्थेत नवीन ह 
03 


संस्था, १ला व BW AIST, 93 / २बी /२/१,बस STAR, भेकराईनगर ता.हवेली जि.पुणे- 
४१२३०८ 


व्हिजन हेल्थ केअर एज्युकेशन फाउंडेशन संचलित व्हिजन पॅरामेडिकल कौशल्य विकास |नविन संस्था व्यि 
०१ 


कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४५/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट - पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) , 
अ.क्र विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


औरंगाबाद जालना ।परिवर्तन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित परिवर्तन Hated विकास महामंडळ,प्लॉट नं. 
3 १४ C.T.S No. ९६६७/१२,७. ॥१०.४४७, खोमणे कॉम्प्लेक्स, पोस्ट ऑफिस जवळ, चमन, रेल्वे po q 
स्टेशन रोड, किंग कॉलेज जवळ जुना जालना- ४३१२०३ 


जनधारा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित भोजने अँडव्हान्स पॅरामेडीकल इन्स्टिटयूट, ता. 
अंबड, जि. जालना 
औरंगाबाद | औरंगाबाद |आनंद चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित आनंद कौडल्य विकास संस्था, आनंद हॉस्पिटल फुलेवाडी संस्था 
ग रोड ता. वैजापुर, जि. औरंगाबाद ४२३७०१ 


नागपूर नागपूर ।ज्ञानपत बहुउदेशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित सुरेटेक स्किल डेव्हलपर्मेट इस्टिटूट, 
920/2k, अशोकवार, राष्ट्रीय महामार्ग ७, पोस्ट- रुई, VST, नागपूर-४१११०८ 

नागपूर नागपूर ।व्हि एस पि एम ASAT SIM हायर एज्यूकेडान संचलित लता मंगेशकर हॉस्पिटल अन्ड 
इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅरामेडीकल सायन्स स्कील डेव्हलपमेंट डिगडोह हिंगणा रोड नागपूर- 
४४००१६ अकॅडेमी 

नागपूर नागपूर ।व्हीएसपी एम ASAT SM हायर एज्युकेडान संचलित लता मंगेशकर हॉस्पिटल ५ वाय एम |जुन्या संस्थेत नवीन 
सी ए कॉम्प्लेक्स महाराजबाग रोड, सीताबर्डी, नागपूर- ४४००१२ संस्था कोड- ३१११०० अभ्यासक्रम 

नागपूर गोंदिया एम.आर.बहुउद्देशीय विकास संस्था संचलित एम.जी.पॅरामेडीकल व्होकेशनल सेटर चंद्रशेखर ।जुन्या संस्थेत नवीन 
वॉड गोंदिया . ०२ 

वॉर्ड, मुरी चौकी जि. पिन कोड- ४४१६०१ (संस्था कोड ३३०२७६) अभ्यासक्रम 


कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४५/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे /जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट - पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
विभाग मान्यतेचा प्रकार तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन हेल्थवर्कर, अर्धवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक -२०१२०३ 
विद्यासागर फौंडेशन अँण्ड रिसर्च सेंटर संचलित विद्यासागर टेक्नीकल इन्स्टिटयुट जुन्या संस्थेत नवीन 
(व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर) २३,सुगंधशिखर, शिवपार्वती कॉलनी, महाजन हायस्कूलच्या पुढे, डॉ अभ्यासक्रम 
देवरे हॉस्पीटळ जवळ व बालाजी स्विट च्या मागीलबाजुस देवपुर धुळे, ४२४००५ (संस्था कोड 
०८०२३५) 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन योगा Ves नंचरोथेरपी, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक -२०१२०८ 


नाशिक नाशिक श्रीमती पुष्पावती बाई चारिटेबल ट्रस्ट संचलित निसर्ग विद्यानिकेतन कौशल्य विकास संस्था, ।|नवीन संस्थेत नवीन 
५०/८७८ पसायदान बंगलो, विशाखा कॉलनी राजीव नगर, ग्रॅण्ड रिओ हॉटेल समोर, ता.जि. ।अभ्यासक्रम 
नाशिक, पिन कोड-४२२००६, 
निसर्गापचार शिक्षण संस्था, सुदामकृपा बिल्डिंग पहिला मजला, सुदामवाडी, स्वामी विवेकानंद जुन्या संस्थेत नवीन 
शाळे जवळ, दत्तनगर, डोंबिवली. ता.कल्याण, जि.ठाणे, पिन कोड-४२०२०१ संस्था कोड-  |अभ्यासक्रम सुरु करणे 
०३०४६९ 
अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन अल्टरनेट हिलींग थेरपिज्‌, अर्धवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक - २०१२२५ 


रॉयल Asal टेक्नीकल सोसायटी संचलित रॉयल इन्स्टिटयुट ऑफ हेल्थ सायन्स, Tae  |।नवीन संस्थेत नवीन 
हाऊस, प्लॉट नं. १८-बी,सर्व्हे नं. ९३/२, महादेव इंडस्ट्रियल इस्टेट, गोटेगर, पो. पाडले, अभ्यासक्रम po q 


डोंबिवली, जि. ठाणे पिन कोड ४२१२०४. 


